चिकलठाणा, जिल्हा औरंगाबाद येथील २०० 
खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाला गेट बसविणे व 
इतर बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.१२४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, कॉम्पलेक्स बिल्डींग, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: २२ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष- 
३/ टे-६/ औबाद २०० खाटागेटबसविणे/३६३५-३६/१८, दि.१८.०४.२०१८. 


प्रस्तावना 

चिकलठाणा, जिल्हा औरंगाबाद येथील २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाला गेट बसविणे व इतर 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जागतिक बॅक प्रकल्प, 
औरंगाबाद यांनी तयार केळे असून ते सन २०१७-१८ च्या दरसुचिवर आधारित रु.९५,१२,८११/- 
इतक्या किंमतीचे आहेत. सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

चिकलठाणा, जिल्हा औरंगाबाद येथील २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाला गेट बसविणे व 
इतर बांधकामाच्या रु.९५,१२,८११/- (अक्षरी रूपये FAA लक्ष, बारा हजार आठशे अकरा फक्त) 
इतक्या खर्चास सन २०१८-१९ मध्ये उपलब्ध असलेल्या अनुदाना मधून भागविण्यास प्रशासकीय मान्य 
देण्यात येत आहे. 

मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०-रुग्णालये व दवाखाने, (१) (अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना - इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षामधून 
भागविण्यात यावा. 

वित्त विभाग, झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ च्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग-पाच, 
अ.क्र.१ येथील महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागाना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.१२४/ आरोग्य-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१७१९३३३५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d345 


b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V eC 9fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

१6३, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2018.10.22 11:49:45 +05'30' 


(A. Al. बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२,(लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर),मुंबई. 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रूग्णालय, औरंगाबाद. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


